शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये 


व 


रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधी दुकाने सुरु 


करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. १३०/प्रशा-२ 
९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नविन गो. ते. संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ११ जुले २०२३ 


वाचा :- 
१) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३७/नवि-२०, दिनांक 
०२.०२.२०२२. 
२) व्यवस्थापक, नॅकोफ इंडिया लिमिटेड यांचे पत्र क्र. नेकॉफ/मुंबई/२०२२-२३/९, दिनांक 
१९.०४.२०२२ 
३) आयुक्त, वै. शि. यांचे पत्र क्रमांक: डीएमईआर-१२०३१/१/२०२२-ईडीयु/४३३, दिनांक 
१९.०५.२०२३. 


प्रस्तावना: 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १८ शासकीय वैद्यकीय/ दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधी दुकाने सुरु करण्यास परवानगी देण्याची विनंती नॅकोफ 
इंडीया लिमिटेड या संस्थेने संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक १९.०४.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केली होती. 
तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १८ शासकीय वैद्यकीय/ दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये नगर विकास विभागाच्या धर्तीवर tarp इंडिया लिमिटेड या संस्थेस 
जेनेरिक औषधी दुकाने सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचाळनालयाने संदर्भ क्र. ३ 
वरील दिनांक १९.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. नॅकोफ इंडिया लि. 
( नॅशनल फेडरेशन ऑफ हार्मर्स प्रोक्युरमेट प्रोसेसिंग अँन्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटीव्ह ऑफ इंडिया) ही 
केंद्र सरकार पुरस्कृत बहुराज्यीय सहकारी संस्था असून, नगर विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. १ वरील 
दिनांक ०२.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात 
येणा-या रुग्णालयांच्या परिसरात केंद्र शासनाच्या जेनेरिक औषधी योजनेंतर्गत नॅकोफ इंडिया लिमिटेड 
या संस्थेस अमृत स्टोअर्सच्या धर्तीवर जेनेरिक औषधी दुकाने सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आळी 
आहे. नगर विकास विभागाच्या धर्तीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक 
औषधी दुकाने सुरु करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील ज्या संस्थांमध्ये अद्याप 
जनरिक औषधी केंद्रे सुरु करण्यास परवानगी दिलेली नाही अज्ञा १४ संस्था तसेच यापुर्वी ज्या 
संस्थांमध्ये एच.एल.एल या संस्थेस औषधी दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली होती व त्याचा करार 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/ प्र. क्र.१३० /प्रशा-२, दिनांक ११. 019.2023 


समाप्त झाला आहे त्या ४ संस्था अशा एकूण खालील नमुद १८ शासकीय वैद्यकीय /दंत महाविद्यालय 
व रुग्णालयांमध्ये नगर विकास विभागाच्या धर्तीवर नॅकोफ इंडिया लिमिटेड या संस्थेस जेनेरिक औषधी 
दुकाने सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संस्थेचे नाव 
ae शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया. 
२ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद. 
३ | शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
| ee शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज. 
५ | शासकीय dela महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर. 
६ | इंदिरा गांधी शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
1७ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव. 
८ | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर. 
९ । डा. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनु. केंद्र, नागपूर. 
| 9° | o | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला. 
| 99 | झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 
१२ | सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, नागपूर. 
93 श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 
१४ | ४ | शासकीय वेद्यकौय महाविद्यालय, सातारा. 
१५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद. 
१६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार. 
| qe | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग. 
१८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग. 


२. वरील संस्थांमध्ये नॅकोफ संस्थेमार्फत जेनेरिक औषधी दुकाने सुरु करण्याची कार्यवाही 
करतांना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


अ) प्रशासकीय अटी व शुर्ती:- 

१) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनाळयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांमध्ये नॅकोफ इंडिया 
या संस्थेला जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने जागेचे क्षेत्रफळ, जागेचा भाडेपट्टा, भाडेपट्ट्याचा 
कालावधी तसेच त्यासाठीच्या अटी व शर्ती तयार करण्याची जबाबदारी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांची 
राहील. 

२) संबंधित संस्थेबरोबर नियमानुसार योग्य तो करारनामा संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांनी करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/ प्र. क्र.१३० /प्रशा-२, दिनांक ११. 019.2023 


३) जेनेरिक औषधी उपलब्ध नसल्यास इतर ब्रँडेड अथवा अन्य औषधी सदर संस्थेने उपलब्ध 
करुन देणे आवश्‍यक आहे अशा वेळी ब्रँडेड औषधीच्या दर्शनी मुल्यावर किमान ५ टक्के इतकी सवलत 
रुग्णांना देणे बंधनकारक राहील. 

४) जेनेरिक औषधी दुकानास अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या प्रचलित नियमांप्रमाणे जागा 
उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 

बो तांत्रिक अटी व शर्ती:- 

१) संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधनिर्माणशास्त्र विभाग, 
औषध भांडार प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी व औषध प्रशासन विभागाचा एक प्रतिनिधी यांची एक 
तांत्रिक समिती गठीत करण्यात यावी. सदर समिती संबंधित संस्थेच्या वतीन चालविण्यात येणा-या 
जेनेरिक औषधी दुकानांच्या कामकाजाचा दर ०६ महिन्यांनी आढावा घेईल आणि त्याबाबतचा अहवाल 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्यामार्फत शासनास सादर करेल. 

२) अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या नियमाप्रमाणे ज्या ठिकाणी औषधी व्यवसाय करणे 
प्रस्तावित आहे. त्याच जागेसाठी विक्री परवाना घेणे बंधनकारक राहील. 

३) सदरहू जेनेरिक औषधी दुकाने २४ तास सुरु ठेवणे अभिप्रेत असल्याने, औषधी दुकानातील 
खरेदी व विक्रिसाठी किमान तीन रजिस्टर्ड औषध निर्मात्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. ही 
नेमणूक करतांना शासन धोरणानुसार अपंग व्यक्‍ती, महिला यांना प्राधान्य देण्यात यावे. 

४) संस्थेने नेमलेल्या औषध निर्मात्याने राज्याच्या फार्मसी कॉन्सीलकडे नोंदणीकृत असणे व 
वेळोवेळी नोंदणी अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील. 

५) अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या नियमाप्रमाणे औषधे व इतर वस्तू ठराविक तापमानात 
साठविण्यासाठी पुरेशी शीतकपाटे असणे तसेच इतर बाबींची पूर्तता शोेड्युल-पी प्रमाणे करणे 
बंधनकारक राहील. 

६) अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या नियमाप्रमाणे नार्कोटीक्स व सायकियाट्ररिक्स सबस्टन्स 
यांचा साठा वेगळा सिलबंद व त्यांच्या दस्ताऐवजांचे काटेकोरपणे पाळन होणे आवश्‍यक राहील. 

७ अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या नियमाप्रमाणे पुरेशी जागा साठविण्यासाठी वातानुकूलीत 
व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. 

८) जी औषधे शासनाच्या दरकरारावर आहेत परंतू दरकरारावर पुरवठा न झालेल्या औषधांसह 
बाहेरुन खरेदी करणे गरजेचे आहे, अशी औषधे सुद्धा सदर दुकानातून उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. 

९) औषधांची विक्री करतांना नॅशनल फार्मास्युटीकल प्रायसिंग अँथॉरिटीच्या नियमाप्रमाणे 
किंमतीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

qo) सदर औषधांच्या दुकानामध्ये बाहेरुन येणा-या प्रत्येक औषधांची नोंद नोंदवहित ठेवणे 
आवश्यक आहे. तांत्रिक समितीकडून sen नोंदवहीतील नोंदी व प्रत्यक्ष साठा यांची पडताळणी 
अधूनमधून करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/ प्र. क्र.१३० /प्रशा-२, दिनांक ११. 019.2023 


११) नियुक्‍त केलेल्या तांत्रिक समितीकडून वरील सर्व तांत्रिक बाबींचे व नियमांचे काटेकोरपणे 
पालन होत असल्याबाबत सहामाही तपासणी करण्यात येईल व त्याचा अहवाळ आयुक्त, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. 


१२) औषध खरेदी विक्री, साठवणूक आव्यक आर्थिक गुंतवणूक व त्या अनुषंगाने दुकाने 
चालविण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा उभी करण्याची जबाबदारी नॅकोफ इंडिया लिमिटेड या संस्थेच्या 
नियमातील तरतूदीनुसार राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१४१५१०२७०५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल — = आदेशानुसार _ _ DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MAH ADEO 2 
क DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c341 


7378f97d493a8a277faa29f65459, 
udonym=85719993A847361CF1CE96786397786 


psel 
A408A4972, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F 5456D9E 
DE95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793D3, 


cn=MAHADEO JOGDAND 
Date: 2023.07.14 03:19:53 -07'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (वै. शि.) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

७. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१०.सर्व अधिष्ठाता/वेद्यकीय अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत/महाविद्यालय. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. निवडनस्ती/ प्रशासन-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


